ग्रामीण परसातील कुक्कुटपालन आणि अनुसूचित 
aq / आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 
अंगणवाडयातील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा 
पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती 
करण्याकरीता स्वयम प्रकल्प या प्रकल्पांतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. (लेखाशिर्ष २४०३ डी २३९) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय शुद्धीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन. ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: -१३ जुन, २०१८. 


वाचा - 


१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. बीडीएस -२०१७ / प्र. क्र. ४९ / पदुम- ४. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दि.११/०६/२०१८ 


शासन निर्णय शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भीत वाचा क्र.३ येथे नमूद शासन निर्णयातील परि.क्र.१ व २ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावेत. 

" राज्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अंगणवाडयामधील मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा 

पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
टी-५ , २४०३, पशुसंवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (२३) आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रामधील अंगणवाडयामधीळ मुलांच्या आहारामध्ये अंडयांचा पुरवठा करणे व स्वयंरोजगार निर्मिती 
करण्याकरिता स्वयंम प्रकल्प( २४०३ डी २३९) या लेखाशिर्षाखाली रु. ८००.०० ळाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
२. कृषिव पदुम विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार सदर योजनेकरीता 
अर्थसंकल्पीत निधीच्या ७० %च्या मर्यादेत रु.५६०.०० लाख इतका निधी खालील aed 
दर्शविल्यानुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय 
विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) बाबनिहाय वितरीत 
करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे." 


बाब क्र. तपशिल वितरित करण्यात आलेला निधी (रु.लाखात) 
| १७. | कंत्राटी सेवा ८.८२० 
३३ अर्थसहाय ४५५.११२ 
५० इतर खर्च ९६.०६८ 
एकुण ५६०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


3. सदर शासन निर्णय शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३११११३९४७२४ असा आहे. 
सदर areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ravindra 


Ravi n d Ya Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D g am ba (rao o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Aute Date: 2018.06.13 16:50:52 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन क्र.२ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


